उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण 
व संपर्क विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील १० 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः अपदे- २०२२/प्र.क्र.७३/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२२. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-३, दिनांक 
०६.०९.२०२१. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक ससंआसे/उपसंचालक आ.से.आयसी, ब्युरो/१०/ 
अस्थाई पदे/ ६३५६-५७/कक्ष -५२ ब, दिनांक: ०६.०४.२०२२. 


शासन निर्णय : 

उपरोक्त क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व 
संपर्क विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील १० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ या 
कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती.सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य 
आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील सदर १० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाकरीता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या 
निधीमधून भागविण्यात यावा - 


(१ मागणी क्रमांक - आर - १, 
ASABE “ २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
११२ (09)(02) - सार्वजनिक आरोग्य शिक्षण केंद्र (२२१० १०२६) 
(२) मागणी क्रमांक - आर - १, 
मुख्यलेखाशिर्ष “ २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२२/प्र.क्र.9३/आरोग्य-३ 


०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
११३ (०१)(०१) - सार्वजनिक आरोग्य विषयक प्रसिध्दी केंद्र (२२१० १०३५) 


३. हा निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आपुक, दिनांक २२.०२.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१११७५५१८१७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Ros h a n | कत मन by Roshani Dinesh 


DN: c=IN, o=Government Of 


D Pf h Maharashtra, ou=Public Health 
| Nn es 7 Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
d 2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 
Ka a mM 4ae02d12f2c1313143ad8376755d 
0e815a1eb20fd0ce, cn=Roshani 
| Dinesh Kadam Patil 
Pat | Date: 2022.04.12 11:23:15 +05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, पुणे. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
Re 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-१/ कु.क./ अर्थसंकल्प). 


१०. निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे- २०२२/प्र.क्र.9३/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-अपदे-२०२२/प्र.क्र.७३/ आरोग्य-३, 
दिनांक - १२ एप्रिल, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम वेतन स्तर वेतन मेंट्रिक्स अस्थायी पद 
संख्या 
za सहाय्यक संचालक 5-१६ । ४४९००-१४२४०० Le ।| 
२ | प्रशासकौोय अधिकारी, | 65-१५ । ४१८००-१३२३०० शिवी 
वर्ग-२ 

३ | अधिक्षक S-98 । ३८६००-१२२८०० Lae 
४ | वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ 5-८ २५५००-८११०० | कै | 
५ | कनिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ 5-६ १९९००-६३२०० ३ 
६ | वाहन चालक, वर्ग-३ 8-६ १९९००-६३२०० शि ता 
७ | शिपाई, वर्ग-४ 5-१ १५०००-४७६०० i at 
८ | मजदूर, वर्ग-४ 5-१ १५०००-४७६०० = 

एकूण 1१ | 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


